अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) 
योजनेंतर्गत ura fears शिक्षकांचे थकित मानधन 
अदा करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१५६/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ जून, २०२३. 


वाचा :- 


१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दि. २५.०८.२०१६, दि.०२.५.२०२३ व 
दि. ०८.०६.२०२३ रोजीचे आदेश. 

२) शिक्षण संचालक, प्राथमिक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे दि. ०७.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि. १२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना शासन निर्णय दि. ३१.०८.२००९ 
अन्वये इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी कार्यान्वीत करण्यात आळी. सदर योजनेंतर्गत ११८५ विशेष 
शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न 
केल्याने सदर विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व त्या अनुषंगाने 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) 
स्तरावरून विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून रद्द करण्यात याव्यात तसेच त्यानुसार संबंधित 
व्यक्‍तींना विशोष शिक्षक/ शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे असे शासनाच्या दि. ०७.०७.२०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आले होते. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०१५ मध्ये संबंधित युनिट 
मान्यता रद्द व सेवा समाप्ती sear निर्गमित केले. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक) 
योजने प्रकरणी विशेष शिक्षकांनी युनिट मान्यता व त्यानुषंगाने देण्यात आलेल्या वैयक्‍तीक मान्यता 
रद्द करण्याबाबत व सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१०३०/२०१६ दाखल केली होती. सदर यचिकेप्रकरणी 
मा.न्यायालयाने दि. २५.०८.२०१६ रोजी “शिक्षण संचालक यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेशा रद्द 
करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये पुनर्स्थापित करण्याबाबत तसेच सदर कालावधीचे 
मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती अदा करण्यात यावी” असे आदेशा दिले 
आहेत. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दि. २५.०८.२०१६ रोजी पारित 
केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने विहित कालावधीमध्ये कार्यवाही न झाल्याच्या कारणास्तव 
श्रीम.तृप्ती शिवाजी सजिने व इतर यांनी मा. न्यायालयामध्ये अवमान याचिक क्रमांक २६४/२०१७ 
दाखल केली होती. तसेच सदर प्रकरणी इतरही अवमान याचिका दाखल झाल्या होत्या. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र. १५६/एस.डी-१ 


४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे पार पडलेल्या दि. ०२.०५.२०२३ रोजी 
सुनावणीदरम्यान “ज्या विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमानुसार आहेत व ज्यांनी योजनेतील 
तरतुदींप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता विहित कालावधीमध्ये धारण केली आहे, अशा ज्या 
विशेष शिक्षकांबाबत कोणताही वाद नाही त्यांचे थकित मानधन पुढील सुनावणीपुर्वी अदा करावे” 
असे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने एकुण १३० विशेष 
शिक्षकांच्या थकित मानधन अदा करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी त्यांच्या दि ७.०६.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


५. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सचिव स्तरीय समितीच्या 
चौकशीमध्ये नियुक्‍तीस पात्र ठरलेल्या १६१ शिक्षकांपैकी १३० शिक्षकांच्या थकित मानधनापोटी 
रू.११,४६,४३,६७०/- निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सचिव स्तरीय समितीच्या 
चौकशीमध्ये नियुक्‍तीस पात्र ठरलेल्या १६१ शिक्षकांपैकी १३० शिक्षकांच्या थकित मानधनापोटी 
रू.११,४६,४३,६७०/- इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अपंग समावेशित शिक्षण 
योजना(माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सचिवस्तरीय समितीच्या चौकशी मध्ये नियूक्तीस पात्र ठरलेल्या 
१६१ शिक्षकांपैकी १३० विशेष शिक्षकांना मानधन अदा करण्यात यावे. थकित मानधनाची रक्‍कम 
सचिव समितीच्या चौकशीत पात्र झालेल्या १३० विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी. अपात्र 
विशेष शिक्षकांना मानधन अदा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबत शिक्षण संचालक 
(प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


३. उपरोक्तनुसार मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पुर्वमान्यता घेण्यात यावी. 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास 
सादर करावे. 


४. सदर खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२. सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- 
शिक्षक व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ आय ६१२)" या लेखाशिर्षाखालील 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ 
कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र. १५६/एस.डी-१ 


मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करून निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात 
जमा करावा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर निधी 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना हस्तांतरीत करावा. 


६. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता 
होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात 
नमूद केल्या आहेत. 


७. wee arma निर्ण नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१२/१४७१, 
दि.१६.०६.२०२३ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९७/ व्यय-५, दि. २३.०६.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२७१८३४५०७०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

S A N TO S H U M E S H RA O EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d578b334c05c1e81 
51ef933f134060bc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

G A | KWA D serialNumber=BC8833F9E213A7E4DFB9D2B071C9202EA52A04054 
E53B0C1BBF9ESOC90A2CF5C, cn=SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 
Date: 2023.06.28 18:31:30 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-0 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


AY 


oC 0८ w 


£53) 


सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा/ लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo) अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


Nn ८. 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


